सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षाकरिता राज्यातील 
मध्यवर्ती कारागृहांमध्ये तुरुंग उद्योगाकरीता 
लागणाऱ्या आवश्‍यक कच्च्या मालाच्या खरेदीस 
प्रशासकीय मंजूरी देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: जेएलएम-०६२४/प्र.क्र.८९/तुरुंग-२ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १ जुले, २०२४. 


वाचा- 


१. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र. कारागृह उद्योग/ वार्षिक योजना/२०२४-२५/४५७४/२०२४/कक्ष-१०, दि. ३१.५.२०२४, 

२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, दि. १७.४.२०१५, 

३. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग ॥॥/उद्योग-४, 
विवर कन, 

४. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एमआयएस १०१९/प्र.क्र.५१/२०१९/अर्थसं-१, दि. १७.७.२०१९, 


प्रस्तावना: 
राज्यातील कारागृहांमध्ये विविध प्रकारचा कच्चा माळ व कापड संस्करण सेवा खरेदी करणे 
आव्यक आहे. सदर कच्च्या मालाच्या खरेदीकरिता रु. ४,६०,००,०००/- (अक्षरी रुपये चार कोटी साठ 
लक्ष फक्त) इतक्या रकमेच्या वस्तुंची खरेदी करण्यास प्रशासकीय मंजूरी मिळण्याकरिता अपर पोलीस 
महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचेकडून संदर्भ क्र.१ अन्वये 
प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. त्यानुषंगाने सदर खरेदी खर्चास प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
कारागृह स्तरावरील प्रलंबित शासकीय मागण्या पूर्ण करणेकामी राज्यातील मध्यवर्ती 
कारागृहांकरिता विविध प्रकारचा कच्चा माल व कापड संस्करण सेवा खरेदी करण्याकरिता खालील 
तक्त्यात नमूद मध्यवर्ती कारागृहांकरिता रु.४,६०,००,०००/- (अक्षरी रुपये चार कोटी साठ लक्ष फक्त) 
इतक्या रकमेच्या कच्च्या मालाच्या खरेदी खर्चास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०६२४/प्र.क्र.८९/तुरुंग-२ 


सन २०२४-२५ करिता कच्चा माल खरेदी तक्ता 


(रु. हजारात) 

विवरण | येरवडा | कोल्हापूर | ठाणे  । अमरावती । नागपूर नाशिकरोड =| छत्रपती एकूण 

मध्यवर्ती । मध्यवर्ती । मध्यवर्ती | मध्यवर्ती ।मध्यवर्ती मध्यवर्ती संभाजीनगर 

कारागृह | कारागृह । कारागृह । कारागृह | कारागृह कारागृह मध्यवर्ती 

(रु) (रु) (रु) (रु) (रु) (रु) कारागृह (रु) 
कच्चा रु.१०००० | रु.१२००० रु.३५०० रु.६५० रु.८००० रु.८००० रु.३८५० रु.४६००० 
माल 
२. सदर खरेदी उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 


भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक १.१२.२०१६ मधील नमूद तरतूदींच्या अनुषंगाने विहित पध्दतीचा अवलंब करुन केली 
जाईल याची काटेकोरपणाने खात्री करावी. 


3. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 
१७.४.२०१५, भाग पहिला, उप विभाग २ मधील अ.क्र.४५, नियम १६९ मधील अटीस अधीन राहून प्रशासकीय 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांस अनुसरुन हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. यावरील होणारा खर्च सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात मागणी क्र. बी-५, मुख्य लेखाशिर्ष २०५६ तुरुंग 
(00) (१०२) तुरुंग निर्मित वस्तू (००) (००) (०१) तुरुंग उद्योग (योजनांतर्गत) २०५६०१२४, २१ पुरवठा व सामग्री या 
लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध होणा-या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व सदर अनुदान खर्चाबाबतचे मासिक 
विवरणपत्र व उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्यात यावे. 


ष्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०७०११८१४०४२५२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


jigned by VINAYAK SADASHIV CHA\ 
)VERNMENT OF MAHARASH Qu: 
39७3040001 83397! 


VINAYAK SADASHIV my 
CHAVAN a 


6DC14D44297AA2B63F 
74 =VINAYAK SADASHIV CHAVAN 
Da 39 


(विनायक चव्हाण) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य,-२ नागपूर. 
महालेखापाल ( 
( 


लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१ मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 


Cc Av A Oo 


733 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०६२४/प्र.क्र.८९/तुरुंग-२ 


५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव (अ. व सु, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

. कारागृह उप महानिरिक्षक, पूर्व विभाग/पश्चिम विभाग/दक्षिण विभाग/मध्य विभाग/नाशिक 

विभाग, 

१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११.निवासी लेखा परीक्षा, मुंबई. 

१२.संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

१३.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१४.अधीक्षक, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह, ठाणे मध्यवर्ती कारागृह, 
अमरावती मध्यवर्ती कारागृह, नागपूर मध्यवर्ती कारागृह, नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृह, 
छत्रपती संभाजीनगर मध्यवर्ती कारागृह, 

१५. गृह विभाग/अर्थ-१ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 

१६.निवड नस्ती, तुरुंग-२ कार्यासन, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

//*// 


eo (२ ७ & 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


